मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन ३-प्रकल्पामधील राज्य 
शासनाच्या समभागापोटी देय रक्‍कम मुंबई 
मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांना प्रदान 
करण्याबाबत (सन २०२४-२५) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.७९/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४. 


पहा :- 


१. नगर विकास विभाग, am निर्णय क्र. एमएमआर-३३११/प्र.क्र.१४९/नवि-७, 
दि.०३/०३/२०१४. 

. गृहनिर्माण व sel कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे (<-१४०११/३६/२००९- 
Metro/MRTS-II (Vol.Ill), दि.१८/०७/२०१४ रोजीचे पत्र. 

. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. ३३१६/प्र.क्र.९७/नवि-७, दि.२५/०८/२०२२. 

४. गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे <-१४०११/२०/२०१६/॥॥३15-॥, 
दि.२९/०२/२०२४ रोजीचे पत्र. 

. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. ३३१६/प्र.क्र.९७(भाग-४)/नवि-७, दि.०२/०७/२०२४. 

६. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि. १ एप्रिल, २०२४. 


A) 


AN 


षु 


es 


प्रस्तावना : 

मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-३ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा 
५०:५० सहभाग असलेल्या मुंबई मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्रीय 
शाहर विकास मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक No.K-98099/3§/2008-Metro/MRTS-ll (Vol.lll), 
दिनांक १८ जुले, २०१४ चे पत्रानुसार मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-३ प्रकल्प कार्यान्वित 
करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा ५०:५० सहभाग असलेल्या मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. 
विशेष हेतू वाहन कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


राज्य व केंद्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या मूळ प्रकल्प किंमत रु. २३१३६ 
कोटी मध्ये वाढ करुन दिनांक १०.०८.२०२२ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये 
रु. ३३४०५.८२ कोटी खर्चाच्या सुधारित वित्तीय आराखड्यास तसेच सन २०२१ ते २०२४ 
या कालावधीतील रु. ३८७० कोटी या संभाव्य खर्च वाढीस दिनांक २५.०८.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयाद्वारे राज्य शासनाची मान्यता प्रदान केळी आहे. त्यास अनुसरून केंद्र 
शासनाने दिनांक २९.०२.२०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे मुंबई मेट्रो मार्ग-३ प्रकल्पाची सुधारित 
किंमत व सुधारीत वित्तीय आराखडा अंतिम केला आहे व रू.३७२७५.५० कोटी या सुधारीत 
प्रकल्प किंमतीस मान्यता प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.७९/नवि-७ 


मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन ३3-प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रकल्प किंमतीनुसार राज्य 
शासनाकडून रु.३५६६ कोटी इतके समभाग (Equity) रक्कम द्यावयाची आहे. सदर 
प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाच्या समभागापोटी सन २०२४-२५ या वर्षात रु.५०८ कोटी इतकी 
तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीमधून रु.५०८ कोटी रक्कम मुंबई मेट्रो 
रेल्वे लाईन-३ प्रकल्पाकरिता मुंबई मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. कंपनीस राज्य शासनाचा समभाग 
यासाठी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


१. मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-३ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाचे समभाग 
म्हणून रक्‍कम रु.५०८,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये Weal so कोटी फक्त) मुंबई मेट्रो रेल 
कार्पोरेशन लि., मुंबई यांना प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. उपरोक्त रक्कम "मागणी क्र. एफ-५, ४२१७ नगरविकासावरील भांडवली खर्च, co 
सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांमधील गुंतवणूका, (००) (०४) मुंबई 
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील राज्य शासनाने समभाग, ५४ गुंतवणूक (४२१७०७४८)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ मधील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. 
सदर निधी वितरण हे बिनशर्त स्वरुपाचे आहे. 


३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, 
नवि-५, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सह सचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग 
मंत्रालय मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर शासन 
निर्णयातील निर्णय क्र.१ मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, 
मुंबई यांचेकडून काढून ती मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि., मुंबई यास देण्यासाठी त्यांना 
अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार करुन 
ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या खर्चमेळाची कार्यवाही 
नवि-३१ कार्यासनाने करावी. 

४. मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी राज्य शासनाकडून नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकसल्पातील 
समभागापोटी रु.५०८ कोटी रक्कमेचे सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मुंबई मेट्रो रेळ कार्पोरेशन 
लि.चे समभाग मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नांवे करण्याची कार्यवाही करावी. 

५. मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी राज्यशासनाकडून समभागापोटी त्यांना वितरित 
केलेल्या रु. ५०८ कोटी रक्कमेचे भांडवली समभाग मुंबई मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. कडे जमा 
झाल्याचे दिनांकासह प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


६. मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी केंद्रशासन/राज्यशासन इ. कडून प्राप्त होणाऱ्या 
निधीबाबतचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.७९/नवि-७ 

७. सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत राज्य शासनाच्या वतीने मुंबई मेट्रो रेल 
MURA स्वतंत्र लेखे ठेवावेत व वितरीत झालेल्या निधीचे संनियंत्रण करावे. 

८. सदर रक्कम ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर केली आहे, त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च 
करण्यात यावी. 


९. राज्य शासनाकडून मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-३ प्रकल्पाकरीता सदर आदेशान्वये वितरीत 
निधीची परिस्थिती खालीलप्रमाणे- 


निधी वितरीत | _ 


अ.क्र दिनांक त करणाऱ्या वितरीत 
रु.कोटी) संस्थेचे नाव ual 
(रु.कोटी) 
सदर प्रकल्पाच्या मूळ 


मंजुरीनुसारची राज्य शासनाच्या 
हिइड्याची समभागाची रक्‍कम 
वि रू.२४०२.७० कोटी मुंबई महानगर | २४०२.७० | एमएमआरडीए | २४०२.७० 
year विकास प्राधिकरणाद्वारे 
उपलब्ध करून देण्यात आलेली 
आहे. 


२ सदरचे वितरण ५०८.०० | राज्यशासन | २९१०.७० 


१०. सदर निधी वितरण आदेश वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि. १ एप्रिल, २०२४ मधील संबंधित सर्व अटींचे तसेच 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ठामधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.४०५/व्यय-३,दि.०३/०९/२०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९२६१६५६५९५६२५ 
असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VUAY KARBHARI 
CHAUDHARI 
(विजय चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.७९/नवि-७ 


सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 

निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 
अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई. 

सह सचिव, नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी, व्यय-३/अर्थसंकल्प-१६/अर्थसंकल्प-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४४४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

रोख शाखा (३ प्रती), 

निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


